चिचपल्ली जि. चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन 
व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना या 
योजनांतर्गत योजनेतील १३ पदांना सन 
२०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, 2023 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

४. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र.५४ (२२-२३)/२१८, दिनांक ०८.०२.२०२३ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१फ-९, दि.१०.०३.२०२३ 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
“नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर येथे बांबू 
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत 
आकृतीबंधाचे पुर्नगठन प्रमाणे वन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील १३ अस्थायी पदांचा 
समावेश आहे. 

यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व 
त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” 
या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ दिनांक ३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/फ-९ 
"त्यानुसार “नवीन बांबू धोरण जाहिर करणे व त्या धोरणाची व्यापक अंमलबजावणीकरिता चिचपल्ली 
जि.चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना” या योजनांतर्गत योजनेतील १३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला 
आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवर होणारा खर्च, मागणी क्र.सी-१० प्रधान शीर्ष ४४१५ कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण 
यावरील भांडवली खर्च, ०६ वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (००४) 
संशोधन, (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली (४४१५ ०१९२), ०१ वेतन या लेखा शिर्षाखाली सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधीमध्ये त्यांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवड्यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 

प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१९०३५८७०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


pseudonym=133142602957487084g5fBe27RSOJASP, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde0742d90c6bc1 7db7 
55d4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, 


st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc 
76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIVEK VAY ४४०५५ 


Date: 2023.09.25 19:06:35 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 

उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर 
संचालक, चिचपल्ली बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, ता.जि.चंद्रपूर. 
महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तिय सुधारणा- १ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. (निवडनस्ती). 


LC ०८ AWD AD -O 


on SG & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१/फ-९ 


सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदांचे नाव अस्थायी पदांची संख्या 
संचालक (डायरेक्टर) Po 

पर्यवेक्षक 
हस्तशिल्प निर्देशक 
वनपाल 

लेखापाल 

लिपीक 

वनरक्षक 

वाहन चालक 
देखभाल सेवक 


०८ | AW] AD] -5 


Cc 
es 


“० | (*| 6 | am 
oc} oO} Oo} 0} 0} 0} A] oO 


एकूण 


ae) 
av 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
rsonal, title=4179, 


ig) 
DN: c=IN, o=Person li 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5SOJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 


7db755d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, 
st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b1afe499c80878329fbb01 7e4922f7356cc 
5edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY 
HOSHING 

Date: 2023.09.25 19:06:54 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


